प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जिल्हास्तरावरील व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाझशी संबंधित नवीन 
कामांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ जुले, २०२२. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२२/ ०६/ 
प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२.(संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०६२८१६२०२२९८२३ ) 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२२/ ०६/ 
प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२.(संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०६२८१६२०१९८७२२) 


शासन परिपत्रक : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावरील रुपये ३८१३०.७१ लक्ष एवढ्या रकमेच्या कामांना आणि महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित रु.२१४८०.०७ लक्ष एवढ्या रकमेच्या कामांना अनुक्रमे संदर्भ क्र.१ 
व २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. Wen शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या जिल्हास्तरावरील व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित कामांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 
सदर कामांसंदर्भात पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२५११४९१९७५२३ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
U oe | ५ t h Digitally signed by Ujjwala Santosh Dandekar 
Jwala santosn क पी 
2.5.4.20=c63ad337cb443baf4ff2dd6 161 56bccf1f2629f47cc9704e8e85 
andekar 


D an d e ka r 2335026505, cn=Ujjwala Santosh 0 


Date: 2022.07.25 15:15:31 +05'30' 


(उ.सं.दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


3. महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई -उपनगर, ठाणे,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, अकोला, 
बुलडाणा, नागपूर, भंडारा, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई -उपनगर, ठाणे,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, 
जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, 
अकोला, बुलडाणा, नागपूर, भंडारा, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोळी, परभणी, नांदेड, 
लातूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई-उपनगर, ठाणे,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, 
जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, 
अकोला, बुलडाणा, नागपूर, भंडारा, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोळी, परभणी, नांदेड, 
लातूर. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


